रुई ता. बारामती जि. पुणे येथील उपजिल्हा 
रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत बांधकाम 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७३/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०१ जुलै , २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-/प्र.क्र.१३८/आरोग्य-३अ, 
दि.२८.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १) येथील दि.२८.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, रूई ता. बारामती 


जि. पुणे येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 


करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीच्या 


बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे सहायक अभियंता (वर्ग-१), सार्वजनिक बांधकाम मेडिकल 


उपविभाग, बारामती यांनी तयार केळे असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, 


पुणे , अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, पुणे तसेच वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, रुई यांनी साक्षांकित केले आहे. 


सदरचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२०२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७३/ आरोग्य-३अ 


शासन निर्णय :- 


रुई ता. बारामती जि. पुणे येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत बांधकामास, सोबत 


जोडण्यात आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार रु.३०,२५,६५,८२१/- (रुपये तीस कोटी, 


पंचवीस लाख, पासष्ट हजार, आठशे एकवीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व शार्तीच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- :- 


अटी व शर्ती :- 
१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 
१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 

६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 


3. सदर बांधकामांवरील खर्च सन 2029-2022 मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०- 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) 


(09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा.. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७३/ आरोग्य-३अ 


¥. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने 


दि.३०.०६.२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


७९/२०२१/इमा-२, दि.३०/०६/२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या 


शा.नि. क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग- 


पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२८११२७४७०९१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Rosh anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S= 


D | Nn es h Maharashtra, O = Government 


Kadam Patil sere ca 
Date: 2 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / ळेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक ( लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


SRA निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७३/ आरोग्य-३अ 


९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे , 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


t\ 


Name of work : Construction of 100 Bedded Hospital at Rui, Tal Baramati, Dist - Pune. 


RECAPITULATION RECAPITULATION SHEET 
SSL TION SHEET 


Norms (Unit Rate Rs per 


Sqm / Meter / LumpSum | Unit Component 


(Components) 
ee नगाननचनचे 
| 23,000] ‘Sqm 
| 3717.26 |. 23,000) sqm 
eT tase FO Sqm| _ 5,39,20,280 
Total Builtup area मिता क. ; आत ae 0: 


oe १101011) 
SSS ens a 


) Rain/Roof Water: Lumpsum 5,00,000 
Harvestin 


| Solar Roof Top (MOU to Lumpsum 
be executed) 
Ramp for Handicapes 


(included in building 
Proper 


£2. 


2,03,39,050 


Water Supply & Sanitory 
Works 


| 
Parking 
i) 
Soil Investigation & 


vii 
viiijC.C. Drain & त. D. Works 


=| 


EF: 


Water Main Storage & र ae 
umpsum 
Pump House, Bore Well e 
AirConditioning | [+ 
External Toilet 


B Room Area Lightening, 
Pumps, Generators 


CCTV 
TOTAL PROJECT COST (P) = A+B+C 


: La 
i — 
i 59% on(P) |__| 
! Sil cae 


0.50% on 


= TOTAL COST OF PROJECT (TPC) = (A+B+C+D) =| 30,25,65,821 
ates. 22) 


PLINTH AREA RATI 


1) Bldg Proper Cost 23000.00 Per Sqm. 
Il) Elect Work 3326.22 Per Sqm. 
Il) Water Supply 1150.00 Per Sqm. 
IV) For (J)+0D+(D 27476.22 Per Sqm. 


V) Total Project Cost = TPC+ Area (as per "a") 40151.42 Per Sqm. 


